वर्ष ८ , अंक १० ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग पाच 


गुरुवार , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४४ 

, 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 40124 


भाग पाच - २५–१ 


[ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक २५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २५ ऑगस्ट , २०२२ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम १ ९ ६ 
अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे 


L. A. BILL No. XXVI OF 2022 . 
A BILL 

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LEGISLATIVE COUNCIL 
( CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN ) AND MAHARASHTRA 
LEGISLATIVE ASSEMBLY ( SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER ) 
SALARIES AND ALLOWANCES ACT , THE MAHARASHTRA 
MINISTERS ' SALARIES AND ALLOWANCES ACT , THE 
MAHARASHTRA LEGISLATURE MEMBERS ' SALARIES AND 
ALLOWANCES ACT AND THE LEADERS OF OPPOSITION IN 
MAHARASHTRA LEGISLATURE SALARIES AND ALLOWANCES 
ACT , 1978 . 

सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २६ . 


महाराष्ट्र विधानपरिषद ( सभापती व उप सभापती ) आणि महाराष्ट्र विधानसभा ( अध्यक्ष व 
उपाध्यक्ष ) यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम , महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत 
अधिनियम , महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम आणि 
महाराष्ट्र विधानमंडळातील विरोधी पक्ष नेत्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम , १ ९ ७८ यांमध्ये 
आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक . 


( १ ) 


२ 


संक्षिप्त नाव व 
प्रारंभ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्रपद ३ , 


४७ . 

ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र विधानपरिषद ( सभापती व उप सभापती ) आणि १ ९ ५६ चा 
महाराष्ट्र विधानसभा ( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ) यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम , महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व 
भत्ते यांबाबत अधिनियम , महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम आणि महाराष्ट्र 
विधानमंडळातील विरोधी पक्ष नेत्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम , १ ९ ७८ यांमध्ये आणखी 
आहे ; त्याअर्थी , भारतीय गणराज्याच्या त्र्याहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 

सुधारणा करणे इष्ट 


प्रकरण - एक 
प्रारंभिक 


१. ( १ ) या अधिनियमास , महाराष्ट्र विधानपरिषद ( सभापती व उप सभापती ) आणि महाराष्ट्र विधानसभा 
( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ) यांचे वेतन व भत्ते , महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते , महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे 
वेतन व भत्ते आणि महाराष्ट्र विधानमंडळातील विरोधी पक्ष नेत्यांचे वेतन व भत्ते ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२२ , 
असे म्हणावे . 


सन १ ९ ५६ चा 
अधिनियम क्रमांक 6 


( २ ) तो , १ एप्रिल २०२२ पासून अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 

प्रकरण - दोन 


शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र विधानपरिषद ( सभापती व उप सभापती ) आणि महाराष्ट्र 
विधानसभा ( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ) यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम 
याची सुधारणा . 


यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियमाच्या कलम १२ ब मध्ये , पोट - कलम ( १ ) मधील , राज्य शासनाकडून 

66 

४७ याच्या 

66 

कलम १२ ब ची दरमहा रुपये २५,००० एवढे ” या मजकुराऐवजी , “ राज्य शासनाने , वेळोवेळी काढलेल्या आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट 
२० करण्यात येईल त्याप्रमाणे दरमहा हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

सुधारणा . 

" " 


सन १ ९ ५६ चा २. महाराष्ट्र विधानपरिषद ( सभापती व उप सभापती ) आणि महाराष्ट्र विधानसभा ( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ) १ ९ ५६ चा 
अधिनियम क्रमांक 

४७ . 


४८ याच्या 

कलम १० क ची आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे दरमहा 

सुधारणा . 


प्रकरण - चार 

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत 
अधिनियम याची सुधारणा . 


१ ९ ५६ चा 
४८ . 


प्रकरण - तीन 

महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम याची सुधारणा . 

66 

४८ . 

३. महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियमाच्या कलम १० क मध्ये , पोट - कलम ( १ ) मधील , १ ९ ५६ चा 
राज्य शासनाकडून दरमहा रुपये २५,००० एवढे " या मजकुराऐवजी , “ राज्य शासनाने , वेळोवेळी काढलेल्या 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

" " 


सन १ ९ ५६ चा 
अधिनियम क्रमांक 
४ ९ याच्या कलम 

६ ची सुधारणा काढलेल्या आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे दरमहा 


१ ९ ५६ चा 
४ ९ . 


१ ९ ७८ चा 
महा . ८ . 


" " 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


४. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियमाच्या कलम ६ मध्ये , पोट - कलम १ ९ ५६ चा 
( ३ ) मधील , “ राज्य शासनाकडून दरमहा रुपये २५,००० एवढे " या मजकुराऐवजी , “ राज्य शासनाने , वेळोवेळी 

४ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४४ 


प्रकरण - पाच 

महाराष्ट्र विधानमंडळातील विरोधी पक्ष नेत्यांचे वेतन व भत्ते 
अधिनियम , १ ९ ७८ याची सुधारणा . 


भाग पाच - २५-१अ 


w 


महा . ८ . 

महाराष्ट्र 

१ ९ ७८ चा ५. महाराष्ट्र विधानमंडळातील विरोधी पक्ष नेत्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम , १ ९ ७८ याच्या कलम १० अ सन १ ९ ७८ चा 
मध्ये , पोट - कलम ( १ ) मधील , “ राज्य शासनाकडून दरमहा रुपये २५,००० एवढे ” या मजकुराऐवजी , 
या मजकुराऐवजी , “ राज्य अधिनियम क्रमांक 
शासनाने , वेळोवेळी काढलेल्या आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे दरमहा 
येईल . 

" 9 

हा मजकूर दाखल करण्यात 

८ याच्या कलम 
१० अ ची 

सुधारणा . 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्रपद ३ , 


शके १ ९ ४४ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन . 

महाराष्ट्र विधानपरिषद ( सभापती व उप सभापती ) आणि महाराष्ट्र विधानसभा ( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ) यांचे 
वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम ( १ ९ ५६ चा ४७ ) याच्या कलम १२ ब , महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत 
अधिनियम ( १ ९ ५६ चा ४८ ) याच्या कलम १० क , महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत 
अधिनियम ( १ ९ ५६ चा ४ ९ ) याच्या कलम ६ आणि महाराष्ट्र विधानमंडळातील विरोधी पक्ष नेत्यांचे वेतन व 
भत्ते अधिनियम , १ ९ ७८ ( १ ९ ७८ चा महा . ८ ) याच्या कलम १० अ यांमध्ये अनुक्रमे , महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे 
सभापती व उप सभापती आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष , प्रत्येक मंत्री व राज्यमंत्री , विधानमंडळाचे 
सदस्य आणि विधानमंडळातील विरोधी पक्ष नेते यांच्यासाठी स्वीय सहायकाच्या सुविधांची तरतूद केली आहे . 
त्या स्वीय सहायकास , दरमहा रुपये २५,००० इतके नियत वेतन मिळेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमांमध्ये केलेली 
आहे . 


२. स्वीय सहायकाचे वेतन वाढविण्याची मागणी , विधानमंडळ सदस्यांकडून केली जात आहे . स्वीय सहायकाचे 
वेतन , दरमहा रुपये २५,००० वरून रुपये ३०,००० इतके वाढविणे शासनास इष्ट वाटते आणि त्या प्रयोजनार्थ , 
उक्त अधिनियमांमध्ये सुयोग्य सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 

३. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २४ ऑगस्ट , २०२२ . 


चंद्रकांत ( दादा ) पाटील , 
संसदीय कार्य मंत्री . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४४ 

वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन 

या विधेयकात , वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतर्भूत आहेत : 

खंड २. – महाराष्ट्र विधानपरिषद ( सभापती व उप सभापती ) आणि महाराष्ट्र विधानसभा ( अध्यक्ष व 
उपाध्यक्ष ) यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम याच्या कलम १२ ब मध्ये सुधारणा करण्याचा हेतू असलेल्या 
या खंडान्वये , अध्यक्ष , सभापती , उपाध्यक्ष व उप सभापती यांच्या स्वीय सहायकाला मिळणारे नियत वेतन , आदेशाद्वारे 
विनिर्दिष्ट करण्याचा अधिकार , राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 


— 

खंड ३. – महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम याच्या कलम १० क मध्ये सुधारणा करण्याचा 
हेतू असलेल्या या खंडान्वये , मंत्री , राज्यमंत्री व उपमंत्री यांच्या स्वीय सहायकाला मिळणारे नियत वेतन , आदेशाद्वारे 
विनिर्दिष्ट करण्याचा अधिकार , राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 


खंड ४. – महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम याच्या कलम ६ मध्ये 
सुधारणा करण्याचा हेतू असलेल्या या खंडान्वये , सदस्यांच्या स्वीय सहायकाला मिळणारे नियत वेतन , आदेशाद्वारे 
विनिर्दिष्ट करण्याचा अधिकार , राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 


महाराष्ट्र 

विधानमंडळाच्या विरोधीपक्ष नेत्याचे वेतन व भत्ते अधिनियम , १ ९ ७८ याच्या कलम 
१० अ मध्ये सुधारणा करण्याचा हेतू असलेल्या या खंडान्वये , विरोधीपक्ष नेत्याच्या स्वीय सहायकाला मिळणारे 
नियत वेतन , आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्याचा अधिकार , राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 

२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे वर नमूद केलेले प्रस्ताव , सामान्य स्वरूपाचे आहेत . 


खंड ५ . 


— 


५ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्रपद ३ , 
वित्तीय ज्ञापन 

या विधेयकाच्या खंड २ , ३ , ४ व ५ यांमध्ये , महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती व उप सभापती आणि 
महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष , प्रत्येक मंत्री व राज्यमंत्री , विधानमंडळाचे सदस्य आणि विधानमंडळातील 
विरोधी पक्ष नेते यांच्या स्वीय सहायकाचे वेतन , दरमहा रुपये २५,००० वरून रुपये ३०,००० इतके वाढविण्याची 
तरतूद केली आहे . सदर विधेयक , राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून अधिनियमित झाल्यावर , या प्रयोजनासाठी , 
राज्याच्या एकत्रित निधीमधून दरवर्षी , रुपये २,१ ९ , ६०,००० इतका अतिरिक्त आवर्ती खर्च करावा लागेल . 


शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४४ 

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ अन्वये राज्यपालांची शिफारस 
( महाराष्ट्र शासन , विधि व न्याय विभाग , आदेशाची प्रत ) 

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ याच्या खंड ( ३ ) अन्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून , ते महाराष्ट्र विधानपरिषद ( सभापती व उप सभापती ) आणि महाराष्ट्र विधानसभा 
( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ) यांचे वेतन व भत्ते , महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते , महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे 
वेतन व भत्ते आणि महाराष्ट्र विधानमंडळातील विरोधी पक्ष नेत्यांचे वेतन व भत्ते ( सुधारणा ) विधेयक , २०२२ 
विचारात घेण्याबाबत राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना शिफारस करीत आहेत . 


विधान भवन : 
मुंबई , 

दिनांक २५ ऑगस्ट , २०२२ . 


राजेन्द्र भागवत , 
प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


७ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


